संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या 
कोकण परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व 
सरकारी अभियोक्ता यांच्या जिल्हा 
कार्यालयातील १६७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एमआयएस-२००३/प्र.क्र.१४८/पोल-१०, 
दि.१२.१०.२०१० 

२. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, 
दि.२८.०५.२०१३ 

३. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोळ-१०, 
दि.२७.०३.२०१८ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ 

५. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८५३/२०१८, दि.०६.०९.२०१८ 


शासन निर्णय: 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाळील एकूण ११६८ 
पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आळेला आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी-२०१२/ प्र.क्र.११२/ 
पोळल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेश करण्याची 
कार्यवाही सुरु आहे. त्यापैकी उप संचालक, सरकारी अभियोग, कोकण परिक्षेत्र यांच्या नियंत्रणाखालील 
सोबतच्या परिशिष्ट- क मधील सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या ५ जिल्हा 
कार्यालयातील १६७ अस्थायी पदांना गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल- 
१०, दि.२७.०३.२०१८ अन्वये दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता 
सोबतच्या परिशिष्ट- क मधील १६७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ 
पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेशान्वये शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू होणार नाहीत. तसेच शासनाने सदरहू पदे नष्ट करण्याचे आदे 
यापूर्वी दिलेले असतील ST पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 


२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, संदर्भ क्रमांक १ येथील 
दिनांक १२.१०.२०१० च्या शासन निर्णयाअन्वये उपरोक्त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात 
आलेला आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी-२०१२/ 
प्र.क्र.११२/पोळल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार GANSU आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेश करण्याची 
कार्यवाही सुरु आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००)(०१) संचालक सरकारी अभियोग संगणक संकेतांक क्रमांक २०१४ ००२९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१०१६१२३७३७७६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
DN: c=IN, Gi ‘nment Of Mahi ht ‘Home 
Kishor Shyamrao ४५ sets 
y 2.5.4.20: 6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcf 
0ec79c7c2143850ff6e8fdcb: \d, 
INumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1 65842688 
B h a | e fao 1bc36b968ffd0F45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kish 
Shyai hal 
Date: 2018.10.16 12:43:48 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) उप संचालक, सरकारी अभियोग, कोकण परिक्षेत्र, मुंबई 
३) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, मुंबई/ठाणे/रायगड/रत्नागिरी /सिंधुदुर्ग 
(मार्फत : उप संचालक, सरकारी अभियोग, कोकण परिक्षेत्र, मुंबई) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 
) 
) 


वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, गृह विभाग, पोल-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 


परिशिष्ट “क 


सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता कोकण परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये - ५ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
a मुंबई (बृहन्मुंबई जिल्हा ।सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ४९ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक Po 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक १३ 
rats 1१ 
एकूण ६६ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ ठाणे (ठाणे शहर, ठाणे | सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
ग्रामीण व नवी मुंबई) अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1१ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २० 
निम्म श्रेणी लघुलेखक Po 
वरिष्ठ लिपिक 1१] 
लिपिक टंकलेखक ११ 
rats 1१ 
एकूण ३६ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ रायगड सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1१ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १२ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ | 
लिपिक टंकलेखक १० 
rats q 
एकूण २७ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ ।रत्नागिरी सहाय्यक Wasp व सरकारी शि] आ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1 प 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ८ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक a ae 
लिपिक टंकलेखक ७ 
डिपाई 1१ 
एकूण २० 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ सिंधुदुर्ग सहाय्यक Wash व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ७ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१] 
वरिष्ठ लिपिक a ae 
लिपिक टंकलेखक ७ 
rots a ae 
एकूण १८ 
Kishor oc काय याण 
Shyamrao i मककिगकता 
Bhalerao na 
(किशोर शामराव भालेराव) 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


